भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांच्या 
बदली / पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६ /२०२०/दहा, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
तारीख: २९.०५.२०२० 


शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या 
मान्यतेने, खाली नमूद केलेल्या अधिका-याची प्रशासकीय कारणास्तव अ.शा.पत्र क्रमांक-एईओ- 
११२०/प्रक्र.(५) (१० /२०२०/दहा, दिनांक १९.०३.२०२०, ०७.०४-.२०२०, ०८.०५.२०२० आणि २९.०५.२०२० 


नुसार पुढील प्रमाणे बदलीने नियुक्‍ती / पदस्थापना करण्यात आल्या आहेत. 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचे पद अभिप्राय 

दिनांक १९.०३.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या / पदस्थापना. 

. . श्री.विजय सिंघल, , (१९९७) | महापालिका आयुक्‍त, | दिनांक २०.०२.२०२० च्या 
दि.२०.०२.२०२० च्या आदेशामध्ये | ठाणे महानगरपालिका, | बदली आदेशामध्ये अंशत बदल 
अंशत बदल करून. ठाणे. करून Raa पदावर नियुक्ती. 

2 | aerate, भाप्रसे, (२००७ | आयुक्त, मृद व नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. जलसंधारण, औरंगाबाद. | असल्यामुळे नियुक्‍ती करणे 

आवश्यक असल्याने. 

३. | श्री.मदन नागरगोजे, भाप्रसे, सह सचिव, विमुक्त | प्रशासकीय कारणास्तव व 
(एमपी २००७) जाती, भटक्या जमाती, | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
संचालक, माहिती तंत्रज्ञान, मुंबई. | इतर मागासवर्ग व विशेष | नियुक्ती करणे आवश्यक 

मागास प्रवर्ग विकास | असल्याने. 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. श्री.रणजीत कुमार, भाप्रसे, (२००८) | संचालक, माहिती | दिनांक १२.०३.२०२० च्या 
दि.१२.०३.२०२० च्या आदेशामध्ये | तंत्रज्ञान, मुंबई बदली आदेशामध्ये अंशत बदल 
SRT बदल करून. करून रिक्‍त पदावर नियुक्‍ती. 

द श्लिअभिजीत बांगर, भाप्रसे, | अतिरिक्‍त विभागीय | दिनांक १४.०२.२०२० च्या 
(२००८) आयुक्त, नागपूर विभाग, | बदली आदेशामध्ये अंशात बदल 
दि.१४.०२.२०२० च्या आदेशामध्ये | नागपूर. करून Raa पदावर नियुक्‍ती. 
अंशत बदल करून. 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/दहा 


——————— OE 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम नियुक्तीचेपद | अभिप्राय 

६. ALIS WE Aral, भाप्रसे, (२००९) | उप सचिव, ग्रामविकास | प्रशासकीय कारणास्तव व 
महापालिका आयुक्‍त, नांदेड- | विभाग, मुंबई. लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
वाघाळा sex महानगरपालिका, नियुक्ती करणे आवश्यक 
नांदेड. असल्याने. 

कि श्री.यु.ए.जाधव, (अतिरिक्‍त | उप सचिव, ग्रामविकास | दिनांक २१.०१.२०२० च्या 
जिल्हाधिकारी) विभाग, मुंबई. बदली आदेशामध्ये अंशत बदल 
दि.२१.०१.२०२० च्या आदेज्ञामध्ये करून रिक्त पदावर नियुक्‍ती. 
Sd बदल करून. 

दिनांक ०७.०४.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या / पदस्थापना. 

2 प्रोःसंजय यादव, भाप्रसे, (२००९) | जिल्हाधिकारी, धुळे.  । प्रशासकीय कारणास्तव व 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद, नागपूर. 


डॉ.एन.बी.गिते,भाप्रसे, (२००९) 
सह सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
दूध महासंघ, मुंबई. 


महापालिका 
वसई-विरार 
महानगरपालिका, विरार. 


श्री.गंगाथरण डी., भाप्रसे (२०१३) 
जिल्हाधिकारी, धुळे. 


आयुक्त, 


लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


i £ Hara कुंभेजकर, भाप्रसे | मुख्य कार्यकारी | प्रशासकीय कारणास्तव व 
(२०१६) अधिकारी, जिल्हा | लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा । परिषद, नागपूर नियुक्ती करणे आवश्यक 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक असल्याने. 
आदिवासी विकास प्रकल्प, राजुरा, 
जि.चंद्रपूर . १] 

दिनांक ०८.०५.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या / पदस्थापना. 

१२. [श्रीप्नवीण परदेशी, भाप्रसे, (५१९८५) | अपर मुख्य सचिव (१), | प्रशासकीय कारणास्तव व 


महापालिका आयुक्‍त, बृन्मुंबई | नगर विकास विभाग, 
महानगरपालिका, मुंबई. मंत्रालय, मुंबई. 


4 


लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/दहा 


१३. 


अधिका-याचे नांव व पदनाम 
श्री.मनोज सौनिक, भाप्रसे, (१९८७) 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


नियुक्तीचे पद 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), 


वित्त विभाग, 
मुंबई, 


मंत्रालय, 


if 8. 


44. 


श्री.आय.एस.चहल,भाप्रसे, (१९८९) 
प्रधान सचिव (१, नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


महापालिका 
Tiss 


आयुक्त, 


महानगरपालिका, मुंबई. 


अभिप्राय 


प्रशासकीय कारणास्तव व 


लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवड्यक 
असल्याने. 

प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 


श्रीमती अश्विनी भिडे, भाप्रसे, 
(१९९५) 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 


१६. 


श्री.संजीव जयस्वाल, भाप्रसे, 


(१९९६) 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. 


श्री.ए.एल.ज-हाड, भाप्रसे, (१९९७) 
अतिरिक्‍त महापालिका आयुक्त, 
aries महानगरपालिका, मुंबई. 


१८. 


श्रीमती जयश्री भोज, भाप्रसे, 
(२००३) 

अतिरिक्‍त महापालिका आयुक्त, 
बृन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 


अतिरिक्त महापालिका 


आयुक्त, 


बृन्मुंबई 


महानगरपालिका, मुंबई. 


आयुक्‍त, 


महानगरपालिका, मुंबई. 


अतिरिक्त महापालिका 


सचिव (मदत व पुनर्वसन), 


बृन्मुंबई 


महसूल व वन विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 


नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
असल्यामुळे रिक्त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत 
असल्यामुळे रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 
प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


व्यवस्थापकीय संचालक, 


प्रशासकीय कारणास्तव व 


महाराष्ट्र राज्य लघु 
उद्योग विकास महामंडळ, 


मुंबई, 


लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


98. 


श्री.के.डी.निबांळकर, 
(२००३) 

सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल 
व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


भाप्रसे, 


सचिव, 
बांधकाम 
मंत्रालय, मुंबई. 


सार्वजनिक 


विभाग, 


प्रशासकीय कारणास्तव व 
लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एईओ-१०२०/प्र.क्र.६६/२०२०/दहा 

अ.क्र. | अधिका-याचे नांव व पदनाम | नियुक्तीचे पद अभिप्राय 
दिनांक २९.०५.२०२० रोजी करण्यात आलेल्या बदल्या / पदस्थापना. 
२०. | श्री.पी.सीवा संकर, भाप्रसे, (२०११) | महापालिका आयुक्त, | प्रशासकीय कारणास्तव व 


अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, | सोलापूर लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, | महानगरपालिका, नियुक्ती करणे आवश्यक 
पुणे. सोलापूर. असल्याने. 


२१. | डॉ.डी.आर.तावरे, भाप्रसे, (२०१३) | अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय | प्रशासकीय कारणास्तव व 
महापालिका आयुक्त, सोलापूर | संचालक, महाराष्ट्र राज्य लोकहितास्तव रिक्‍त पदावर 
महानगरपालिका, सोलापूर. वखार महामंडळ, पुणे. | नियुक्ती करणे आवश्यक 
असल्याने. 


+ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६०१११०४५५१५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


pare mM ae 


(स.रि.बांदेकर-देशामुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, 
५. संबंधित अधिकारी, 

६. संबंधित कार्यालय, 

७. मुख्य सचिवांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, 

८. सामान्य प्रशासन विभाग, ९, ९-अ, १०-अ, 

९. निवड नस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


